सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 
Microsoft Office software खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ईजीव्ही-२०२१/प्र.क्र.१३/ई-गव्हर्नन्स 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत आवार, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००००१. 
दिनांक :- १९ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९,दि.२३.०९.२०११. 

२) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, दि.१७.०४.२०१५. 

३) शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग क्र.संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४,दि.२४.०८.२०१७. 
४ शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४,दि.०७.०५.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेस झासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात, 

पारदर्शकरित्या व जलदगतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्याचे ई-प्रशासन धोरण जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द) 
साठी खरेदी केलेल्या संगणकांसाठी Microsoft Office software खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ ते ४ मधील दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना/निर्देशानुसार सार्वजनिक 
आरोग्य विभागासाठी नोंदणी कार्यासनामार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या संगणकांसाठी 125 Microsoft 
Office software खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७ व शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, 
दि.०७.०५.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खरेदी 
करण्यात यावीत. 
३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर.२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा, ०९०, सेक्रेटरीएट-(०१) (०४) 
सार्वजनिक आरोग्य-१७ संगणक खर्च (२२५१ ०६९७) या लेखाशिर्षाखाळील सन 2022-23 या वर्षाच्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईजीव्ही-२०२१/प्र.क्र.१३/ई-गव्हर्नन्स 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, 
भाग २, दि.१७ एप्रिल, २०१५, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील 
अनुक्रमांक २७ अ, नियम क्र.७६ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१६१७०२९०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SACHIN “नान 
SHAMKANT मे लट 
0६5६ ./ ब 
(स.शा.देसाई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी (रोख शाखेमार्फत), मुंबई. 
३) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) सह सचिव (ई-गव्हर्नन्स), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), वि.आ.सा., GEM पोर्टल. 
) 
) 
) 


६) कक्ष अधिकारी (रोख sre, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड नस्ती (नोंदणी शाखा). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


